नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील संचालक या 
अस्थायी पदास मुदतवाढ मिळणेबाबत. 
दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०१९/प्र.क्र.४९/विज्ा-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : १८ ऑक्टोंबर, २०१९ 


वाचावे : १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीडीएम-६/प्र.क्र.२२८/विशा-८, 
दि.२५.०३.२०१९ 
2) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. : पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/ 
आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ 
३) संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र. : 
नासंसं/ का-३/३१/प्र.क्र.४/मुदतवाढ/संचालक.२०१९/८४५, 
दि.०१/१०/२०१९ 


प्रस्तावना: 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील संचालक या अस्थायी पदास 
संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दि.०१/०३/२०१९ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर 
मुदतवाढ दि.३०/०९/२०१९ रोजी संपली आहे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.११/०९/२०१९ अन्वये आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 

पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/१०/२०१९ते 
दि.२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. संचालक 
या अस्थायी पदास दि.०१/१०/२०१९ते दि.२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 

नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील संचालक या अस्थायी पदास 
दि.०१/१०/२०१९ते दि.२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशीर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा (१०६) 
नागरी संरक्षण (तीन) राज्य नागरी संरक्षण संघटना-०१ वेतन ” या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 
सदरचा खर्च चालु वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
3. हा शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ 
अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०१९/प्र.क्र.४९/विजा-८ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१९१०१९११३९३६०३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Devendra H Chandel 
DN: jent Of Maharashtra, ou=Home Department, 


Devendra H ae 
Chandel ‘amcor 
(देवेंद्र चंदेल ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
. संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. वित्त विभाग (व्यय-८)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्राळय,मुंबई. 
निवड नस्ती, विशा-८ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


